मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथील 
दिवाणी न्यायाधिठा वरिष्ठ स्तर यांना 
कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत . - 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०१८/प्र.क्र.२४७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१८ 

2 area निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२, 
दिनांक २८ जून, २०१८ 

३ शासन शुद्धीपत्रक विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२, 
दिनांक ३० जुले, २०१८ 

४ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः सीआरसी १६१७/प्र.क्र.२३४/का.बारा, 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०१८ 

५ प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 8(/0/॥-३९५३ of १९८३, 
२४०१/३७९६३, दिनांक १९.१०.२०१८ 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथे 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा व दिवाणी न्यायाधिठा वरिष्ठ स्तर 
मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व या न्यायालयांसाठी पद निर्मिती 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. ४ येथील शासन अधिसूचना दिनांक 
१०.०८.२०१८ अन्वये दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांचे न्यायालय 
दिनांक १६.०८.२०१८ पासून कार्यान्वित झाले आहे. यास्तव, संदर्भाधीन दिनांक १९.१०.२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रबंधक, निरीक्षणे (१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून दिवाणी 
न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०१८/प्र.क्र.२४७/का.१२ 


शासन निर्णय- 

मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथे स्थापन करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ 
स्तर या न्यायालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये 
दिवाणी न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, “आहरण व 
संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत 
राहतील. 


2. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग 
एक, अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२६१४३९०६४६१२ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk: 
DN harashti Law and 


B h a a S h re e Judiciary Department, postalCode=400032, st=Mah: 
2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbdf02 
8022a8b9ce837a7c854bb, 


Raj endra Bhaidkd@raiittinecunpareneae 


Date: 2018.10.26 14:45:10 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा, 

दिवाणी न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी बुलढाणा, 

उप कोषागार अधिकारी, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (का.१२) 


Cc Av A  -5 


o~ 
«> 
° 


oa ae 6 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


